केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत- PMJVK 
( पुर्वीचा MsDP ) बुलडाणा जिल्ह्यातील बुलडाणा, खामगाव, 
शेगांव आणि चिखली या गटांतील अंगणवाडी केंद्र बांधकामासाठी 
केंद्र अधिक राज्य हिछ्यातील दुसऱ्या हप्त्याचा निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१४ /प्र.क्र.१४१ (AWC) /का.०७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
FATA, Fag - Yoo 032 
दिनांक: - २२/०१/२०२१ 

संदर्भ: 

१. अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय,भारत सरकार,नवी दिल्ली यांच्या ag व 999 बैठकीचे इतिवृत्त 

दि.१४/१२/२०१५ आणि दि.२७/०२/२०१६. 
२. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय,भारत सरकार,नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.३/१३(४/२०१३-०>?, 
दि.२३/१२/२०१५. 

३. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय,भारत सरकार,नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.३/१३(४/२०१३-०?, 
दि.२७/२/२०१६. 
शासन ज्ञापन, अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्र.अविवि-२०१४/प्र.क्र.१४१,दि.०६/०६/२०१६. 
शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्र.अविवि-२०१४/प्र.क्र.१४१,दि.३१/०३/२०१६. 
शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्र.अविवि-२०१४/प्र.क्र.१४१,दि.३०/०४/२०१६. 
जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांचे पत्र क्र.कावि/अ.का./अल्पसंख्याक कक्ष/५९/२०२० दि.२६/०५/२०२०. 
अल्पसंख्याक विकास विभाग पत्र .MDD-2014/C.R.141/D-7, Dated 17/07/2020 
अवर सचिव,अल्पसंख्याक कार्य मंत्राळय,भारत सरकार,नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.१३/२९/२०१९ MsDP- 
MOMA, दि.२९/१०/२०२०. 


PASM > > 


प्रस्तावना :- 

१२ व्या पंचवार्षिक योजनेत केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री जन विकास 
कार्यक्रमांतर्गत- PMIVK ( पुर्वीचा MsDP ) गठित शाक्‍तिप्रदान समितीने दि.१४/१२/२०१५ व २६/०२/२०१६ रोजी 
झालेल्या अनुक्रमे १०६ व १११ व्या बैठकीत बुलडाणा जिल्ह्यातील बुलडाणा, खामगाव, शेगांव आणि चिखली या 
गटांतील ११६ अंगणवाडी केंद्र बांधकामासाठी एकूण रु.५२२.०० लाख इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास मान्यता दिली 
आहे. संदर्भ क्र. (४ येथील आदेशाद्वारे MsDP अंतर्गत विषयांकित गटातील मान्यताप्राप्त विकासकामांच्या 
अंमलबजावणीसाठी मंजूर केंद्र हिळऊ्यातील पहिल्या टप्प्यातील एकूण रु. १५६.६० लक्ष इतकी रक्‍कम तसेच संदर्भ 
क्र. (५) अन्वये राज्य BATA SH रु. १०४.४० लक्ष इतकी रक्कम जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांना मंजूर करुन वितरित 
करण्यात आली आहे. 

बुलडाणा जिल्ह्यातील बुलडाणा, खामगाव, शेगांव आणि चिखली या गटांकरीता ११६ अंगणवाडी केंद्र मंजुर 
करण्यात आले होते. त्यापैकी ६४ अंगणवाडी केंद्र बांधकामे यांची मान्यता विविध कारणामुळे ( जसे की, जागा उपलब्ध 
नाही, कंत्राटदारांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने इ. ) रद्द करण्यात आली असून उर्वरीत ५२ अंगणवाडी केंद्राचे 
बांधकाम अंतिम टप्प्यात आहे. 

आता संदर्भ क्र. (८) येथील पत्रातील विनंतीस अनुसरुन, केंद्र शासनाकडून संदर्भ क्र. (९) च्या पत्रान्वये 
बुलडाणा जिल्ह्यातील बुलडाणा, खामगाव, शेगांव आणि चिखली या गटांतील ५२ अंगणवाडी केंद्र बांधकामासाठी 
मंजूर करण्यात आलेला केंद्र हिऊछ्यातील दुसर्‍या टप्प्यातील रु.७०.२० लाख तसेच राज्य हिऱ्यातील दुसर्‍या 
टप्प्यातील वितरीत करावयाची रु.४६.८० लाख अशी एकूण रु.११७.०० लाख इतका निधी जिल्हाधिकारी,बुलडाणा 
यांना वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१४ /प्र.क्र.१४१ (AWC) /का.०७ 


शासन निर्णय:- 


केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.(९) येथील आदेशाव्दारे केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत - 
PMJVK (पुर्वीचा-॥७)>) बुलडाणा जिल्ह्यातील बुलडाणा, खामगाव, शेगांव आणि चिखली या गटांतील ५२ 
अंगणवाडी केंद्र बांधकामासाठी वितरित करण्यात आलेली केंद्र हिक्यातील दुसर्‍या टप्प्यातील एकूण रु.७०.२० 
लाख तसेच राज्य हिश्यातील दुसऱ्या टप्प्यातील वितरीत करावयाची रु.४६.८० लाख Bail एकूण रु.११७.०० लाख 
इतकी रक्कम जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांना खालील प्रमाणे वितरित करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता 
देण्यात येत आहे :- 


कामांचे नाव :- अंगणवाडी केंद्र बांधकाम (रू.लाखात) 
गट प्रकल्प प्रकल्प केंद्र शासनाकडे निधी | वितरीत पहिला स्तंभ क्र.५ प्रमाणे वितरीत 
किंमत मागणी करण्यात | हप्ता करावयाचा दुसरा हप्ता 
मंजूर | रद्द | आलेले प्रकल्प केद्र | राज्य केद्र राज्य 
व... ३ ३ | ४ | ५ fo |. BGs ia =e 8 
बुलडाणा | ४.५० ३० २२ ८ ४०.५० | २७.०० | १०.८० ७.२० 
ahd ४.५० ११ ०३ ८ १४.८५ | ९.९० १०.८० ७.२० 
चिखळी | ४.५० ३० १५ १५ ४०.५० | २७.०० | २०.२५ १३.५० 
खामगाव । ४.५० ४५ २४ २१ ६०.७५ | ४०.५० | २८.३५ १८.९० 
एकूण ११६ । ६४ 4 १५६.६० | १०४.४० | ७०.२० ४६.८० 


२. सन २०२०-२१ या वर्षात प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत- PMIVK ( पुर्वीचा MsDP ) बुलडाणा 
जिल्ह्यातील बुलडाणा, खामगाव, शेगांव आणि चिखली या गटांतील ५२ अंगणवाडी केंद्र बांधकामासाठी उपरोक्‍त 
तक्त्यातील स्तंभ क्र.(८) प्रमाणे he fossa रु.७०.२० लाख तसेच स्तंभ क्र. (९) प्रमाणे राज्य fesse 
रु.४६.८० लाख sail एकूण रू.११७.०० लाख एवढी रक्‍कम जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांना सुपूर्द करण्यात येत 
असून याकरिता ते आहरण व संवितरण अधिकारी आणि नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. 


३. सन २०२०-२१यावर्षात जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांना उपरोक्‍त तक्त्यातील स्तंभ क्र.(८) व (९) प्रमाणे मंजूर 
करण्यात आलेल्या एकूण रकमेच्या मर्यादेत अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीतून सदर रक्‍कम आहरित व संवितरित 
करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांनी प्रधानमंत्री जन विकास 
कार्यक्रमांतर्गत- PMJVK ( पुर्वीचा MsDP ) अंगणवाडी केंद्र बांधकाम करणे या करीता आहरित केलेली रक्‍कम 
संबंधित अमंलबजावणी यंत्रणेस रितसर वितरित करावी. 


४. सदरचा खर्च करण्यास वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत C.V.C च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार / CAG च्या 
निर्देशानुसार कोणताही शासन निर्णय / अटी व शरर्तीचा भंग होणार नाही, याची दक्षता संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी 
घ्यावी. सदर रक्‍कम वितरित करण्यापूर्वी संबंधित जिल्हाधिकारी यानी शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या शासन निर्णय / कार्यालयीन आदेशा / वित्तीय नियमावली / सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कार्यनियमावली 
/ भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचे निरिक्षण अहवाल / वित्तीय कार्यपध्दती यांचा अवलंब करावा. तसेच 
सदर रक्कम चाळू आर्थिक वर्षात उपयोगात आणणे आवश्यक राहील. सदर निधी कोणत्याही संस्थेत ठेव स्वरुपात 
जमा करता येणार नाही. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१४ /प्र.क्र.१४१ (AWC) /का.०७ 


५. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत (PMIVK) अंगणवाडी केंद्र बांधकामासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून 
प्राप्त झालेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे तसेच त्रैमासिक प्रगती अहवाल (QPR) , अद्ययावत 
छायाचित्रांसह संबंधीत अंमलबजावणी यंत्रणेने जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत शासनास सादर करावीत. तसेच 
विभागाच्या Construction tracker प्रणालीवर देखील विकासकामांची माहिती व छायाचित्रे वेळोवेळी upload 
करावी. 
६. केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या दि.१४/१२/२०१५ व दि.२६/०२/२०१६ रोजीच्या 
बैठकीतील सूचनानुसार प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमाअंतर्गत (PMJVK) ज्या प्रयोजनाकरिता निधी मंजूर करुन 
वितरित केला आहे, त्याच प्रयोजनार्थ सदर निधी खर्च करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अन्य 
प्रयोजनाकरिता सदर निधी खर्च केल्यास सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांवर विनाविलंब कारवाई करण्यात येईल. 
७. सदर योजनेंतर्गत केंद्र हिछ्यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५ - सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (००) (१७) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम 
(केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) (२२३५ ए ५४३), ३१ - सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” तसेच राज्य हिळ्यावर होणारा खर्च 
“मागणी क्रमांक झेडई-१,२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र 
पुरस्कृत योजना (०१)(१४) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) (२२३५ ए २३१ ३१- सहाय्यक 
अनुदान (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
८. same निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.१६/०४/२०२० अन्वये 
प्रशासनिक विभागांस प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकांरानुसार तसेच वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ 
क्र.८/२०२१/व्यय-१, दि.११/१/२०२१ रोजीच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२१०१२२१२१४१४७६१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


कः Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 
D h M DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Minorities Development 
| n es 7 Ci Depart , postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.54.21 bb099fd0576208f4caa3 10d2e7860201ab5363a2133e0927ff26c 
O0f016fdf, 
serialNumber=6adb2bdbbd3bd65 1 a8ade806b6e4aea66daa55 1 2ea788889af 
(0 n ava n e 1515751abc0181, cn=Dinesh M. Sonavane 
Date: 2021.01.22 12:19:18 +05'30" 
(दि.मा.सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 

१. सचिव,सार्वजनिक बांधकाम विभाग (बांधकामे),मंत्रालय,मुंबई. 

२. सचिव,महिला व बाल विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

३. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती. 

४. आयुकक्‍्त,एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य ,नवी मुंबई. 

५. जिल्हाधिकारी,बुलडाणा. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद,बुलडाणा. 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, बुलडाणा. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 


eon SG  -€४ 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१४ /प्र.क्र.१४१ (AWC) /का.०७ 


१०. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष,नविन प्रशासकीय भवन,५ वा मजला, मुंबई. 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी,जिल्हा बुलडाणा. 

१२. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प - ४ / व्यय - १) मंत्राळय,मुंबई. 

१३. नियोजन विभाग (कार्या.१४७५) मंत्रालय,मुंबई. 

१४. निवडनस्ती,(का.७) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


